सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीमधून शासनमान्य सार्वजनिक 
ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदान 
(अनिवार्य) वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक - मराग्रं-२५२७/(९२/१८)/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ ३,दिनांक ०२.०४.२०१८. 
२) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.३२/२०१८- 
१९/१४३२-३३, दिनांक ०७.०५.२०१८ 
३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक - मराग्रं-२५२७/(९२/१८ TT - ५, 
दिनांक १९.०५.२०१८. 
४ ग्रंथालय संचालनालनालयाचे पत्र क्र.३२/२०१८-१९/७२३२, दिनांक ०३.०८.२०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक- 

उपरोक्त वाचा येथील क्र.३ येथील दि.१९.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद १ मधील 
शेवटचे वाक्य “सदर निधी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास वितरीत व खर्च करण्यास 
ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना शासन मान्यता देण्यात येत आहे” 
या ऐवजी “सदर निधी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास सन २०१७-१८ मध्ये देय परिरक्षण 
अनुदानातील निधी अभावी देय असलेले थकीत/उर्वरित परिरक्षण अनुदान आणि सन २०१८-१९ मध्ये देय 
परिरक्षण अनुदान वितरीत व खर्च करण्यास ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना शासन मान्यता देण्यात येत आहे” असे वाचावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०८०७१५१९५११००८ असा आहे . हे 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Dattatraya "7... 
Rambhau . 
Kahar oe 


cnet 
Date: 2018.08.07 15:23:02 +05'30° 


(द.रा.कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


nt OF rashti 
echnical Education 
talCode=400032, 
M shtra, 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
२. महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
६. सचिव (उ.व.तं.शि.) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
७. कक्ष अधिकारी (साशि १), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


